०६ ग्रामीण रुग्णालयांकरीता कार्यालय प्रमुख 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ- २०२३/ प्र.क्र. २२५/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, ए विंग ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
तारीख: २० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१३/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३, 
दिनांक. १३.०५.२०१४ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१५/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-३, 
दिनांक. ०२.०१.२०१७ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१५/प्र.क्र.२४७/आरोग्य-३, 
दिनांक. २१.१२.२०१७ 
४) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे क्रमांकः आसेआ/कक्ष-३/टे-२/न.क्र.११८४८/काप्र व 
आसंअ सुशा/५५६२-६६/२३, दि.२५.०५.२०२३ चे पत्र 
प्रस्तावना 
नवनिर्मित ०८ ग्रामीण रुग्णालयांची पदनिर्मिती संदर्भ क्र. १ ते २ येथील शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. 3 अन्वये एकुण ८ रुग्णालयांसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करताना, केवळ रुग्णालयांकरीता मंजूर पदांचे वेतन व इतर भत्ते अदा करावे असे नमुद आहे. 
परंतू आकस्मिक खर्चाची देयके कोषागारातुन पारीत करुन घेण्यासाठी तसेच कार्यालयीन कामकाज व 
आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन तसेच यापूर्वीच निर्णय घेण्यात 
आलेले २ ग्रामीण रुग्णालय वगळून इतर ०६ ग्रामीण रूग्णालयाकरीता आयुक्‍तालयामार्फत संदर्भ क्र. ४ 
नुसार प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
नवनिर्मित ०८ ग्रामीण रुग्णालयात पदनिर्मिती करण्यात आल्याने सदर रुग्णालयाकरीता 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करताना, केवळ 
रुग्णालयांकरीता मंजूर पदांचे वेतन व इतर भत्ते अदा करावे असे नमुद आहे. त्यामुळे सदर शासन 
निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन, तसेच यापूर्वीच घोषित करण्यात आलेले २ ग्रामीण रुग्णालय 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ- २०२३/ प्र.क्र. २२५/ आरोग्य-३ 


वगळुन, उर्वरित of ग्रामीण रुग्णालयांतील “वैद्यकीय अधिक्षक वर्ग-१ (गट-आअ)” या मंजूर पदास 
कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर ०६ ग्रामीण रुग्णालयांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव पदनिर्मितीचा शासन निर्णय दिनांक 
Po | ग्रामीण रुग्णालय, भातुकली, जि.अमरावती 
ग्रामीण रुग्णालय, देवळी, जि.वर्धा दि.१३.०५.२०१४व 
3 ग्रामीण रुग्णालय,आष्टी, जि.वर्धा दि.०२.०१.२०१७ 
ग्रामीण रुग्णालय,नांदुरा, जि.बुलढाणा 
५ ग्रामीण रुग्णालय,शेटफळ, जि.सोलापूर 
६ ग्रामीण रुग्णालय,मंदाणे, जि.नंदुरबार 


२. सदर झासन निर्णय १७ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका नियम क्र. २ नुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२५५/२०२३/ कोषा प्रशा-५, दि.०२.११.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१३२९३३७३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


MAROT] / ४ ळा 
॥॥१॥॥ कणगी 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसंअ- 2023/ प्र.क्र. २२५/ आरोग्य-३ 


३. संचालक -१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. संचालक-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

५. वित्त विभाग कार्यासन- कोषा प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
७. उप संचालक, आरोग्य सेवा, सर्व मंडळे. 

८. संबंधित वैद्यकीय अधिक्षक 

९. संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 

१०.संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. निवडनस्ती ( आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


